RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १० , अंक - २७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८ - १४ , २०२१ / आषाढ १७ - २३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 


दिनांक २ ९ जून २०२१ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -११२० / १०५ ९ / प्र . क्र . ११८ / नवि -० ९ / २०२०.- ज्याअर्थी , मालेगाव शहरासाठी दुसरी सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले 
आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन , नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११०५ / ३५०० / सीआर -११४ / ०६ / नवि - ९ , दिनांक १५ 
सप्टेंबर २००६ अन्वये ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली ) मंजूर असून , दिनांक १ नोव्हेंबर २००६ पासून अंमलात आलेली 
आहे व वगळलेल्या भागासाठी उक्त विकास योजना शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११०७ / १६६२ / प्र.क्र . १८ ९ ( ब ) / 
०८ / नवि - ९ , 

दिनांक २१ ऑगस्ट २०० ९ अन्वये मंजूर असून दिनांक १२ ऑक्टोबर २०० ९ पासून अंमलात आलेली आहे ; 
आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेसाठी मालेगाव महानगरपालिका हे नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे 
संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे संगमेश्वर येथील स . क्र . ११४ - अ / १ ( क्षेत्र ३२०० चौ . मी . ) ही जागा ( यापुढे “ उक्त 
जागा ” असे संबोधले आहे ) “ हरित पट्टा " या वापर विभागात समाविष्ट ( यापुढे “ उक्त भूवापर ” असे संबोधले आहे ) आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक २ ९ ६ , दिनांक १७ जानेवारी २०१ ९ अन्वये उक्त 
विकास योजनेत फेरबदल करून उक्त जागा उक्त भूवापर विभागातून वगळून “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे 
उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ ) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव दिनांक २० मार्च २०२० च्या पत्रान्वये शासनास 
मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे ( यापुढे “ उक्त फेरबदल प्रस्ताव ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , 
उक्त फेरबदलाचा प्रस्ताव काही अटी व बदलासह मान्य करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


( 
१ 
) 


वि ( एच ) ७ ९ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८ - १४ , २०२१ / आषाढ १७ - २३ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जमीन मालकांनी शासनाच्या धोरणानुसार सन २०२१-२२ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार उक्त जागेच्या 
जमीन मूल्याच्या ५ टक्के दराने येणाऱ्या अधिमूल्य रकमेपैकी ५० टक्के शासनास देय असलेली अधिमूल्याची रक्कम रुपये २,१७,६०० सहायक 
संचालक , नगररचना , नाशिक शाखा , नाशिक यांचेकडील लेखाशीर्षामध्ये दिनांक ७ जून २०२१ रोजी जमा केलेली आहे आणि नियोजन 
प्राधिकरणास देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये २,१७,६०० मालेगाव महानगरपालिका , मालेगाव या कार्यालयास दिनांक १५ 
एप्रिल २०२१ रोजी जमा केलेली आहे . 


त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून 
उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक १५ सप्टेंबर २००६ 
ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक १५ सप्टेंबर २००६ रोजीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या 
नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 


. 


नोंद 


मौजे संगमेश्वर येथील सर्व्हे नंबर ११४ / अ / १ ( क्षेत्र ३२०० चौ . मी . ) ही जमीन खालील अटींसापेक्ष “ हरित पट्टा ” विभागातून वगळून 
फक्त पेट्रोलपंपाकरिताच्या “ वाणिज्य वापर विभागात ” नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे समाविष्ट करण्यात येत आहे . 

अट क्रमांक १.- मालेगाव महानगरपालिकेने या जागेतील पूररेषेबाबत पुनश्च पाटबंधारे विभागाकडून खातरजमा करावी . 
अट क्रमांक २.- उपरोक्त जागेवर विकास परवानगी मंजूर करण्यापूर्वी वरीलप्रमाणे पूररेषेबाबत खातरजमा करून एकत्रिकृत सर्व 

समावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील नियम क्रमांक २.३ अंतर्गत कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील . 


सदरची अधिसूचना जनतेच्या अवलोकनार्थ आयुक्त , मालेगाव महानगरपालिका , मालेगाव , जिल्हा नाशिक यांच्या कार्यालयात एका महिन्याच्या 
कालावधीसाठी , कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील . 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


प्रणव कर्पे , 
कार्यासन अधिकारी , 


महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 


dated , 29th June 2021 


Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


NOTIFICATION 


No. TPS - 1120 / 1059 / CR - 118 / UD - 09 / 2020.- Whereas , the Government in Urban Development 
Department vide Notification No. TPS - 1105 / 3500 / CR - 114 / 06 / UD - 9 , dated 15th September 2006 has 
partly sanctioned the Second Revised Development Plan for Malegaon City ( hereinafter referred to 
as “ the said Development Plan " ) under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 ( Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and same has 
come into force with effect from dated 1st November 2006 and Excluded Part of the said 
Development Plan has been sanctioned under Section 31 ( 1 ) of the said act vide Notification No. 
TPS - 1107 / 1662 / CR - 189 ( B ) / 08 / UD - 09 , dated 21st August 2009 and the same has come into force 
with effect from 12th October 2009 ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८ - १४ , २०२१ / आषाढ १७ - २३ , शके १ ९ ४३ 


3 


and whereas , the Malegaon Municipal Corporation is the planning Authority for the said 
Development Plan ( hereinafter referred to as " the said Planning Authority ' ) ; 

and whereas , in the said Development Plan Land bearing S. No. 114 / A / 1 ( Area 3200 Sq . mt . ) 
of mouje Sangameshwar ( hereinafter referred to as " the Said Land " ) is included in " Green Belt " 
( hereinafter referred to as “ the said use " ) ; 

and whereas , the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 296 , dated the 
17th January 2019 resolved to modify the said Development Plan by deleting the said land from the 
said use and to be included in Residential Zone ( hereinafter referred to as " the said Modification 
Proposal " ) by carrying out a modification to the said Development Plan , by following all the legal 
formalities stipulated under the said Act , forwarded the proposal to Government for sanction vide 
letter dated 20th March 2020 ; 

and whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the proposed Modification should be 
sanctioned subject to certain changes and conditions ; 

and whereas , the Land Owners of the said land as per the Government policy have depoisted 
Rs . 2,17,600 towards the 50 per cent Government share of premium amount as per the 5 per cent 
rate of the said lands as prescribed in the Annual Statement of Rates ( ASR ) for the year 2021-22 in 
the Government Treasury on 7th June 2021 through the Assistant Director of Town Planning , Nashik 
Branch , Nashik and remaining 50 per cent of the premium amount Rs . 2,17,600 payable to the 
Planning Authority has been deposited with the Malegaon Municipal Corporation , Malegaon on 15th 
April 2021 ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of 
the said Act , the Government hereby sanctions the Proposed Modification with changes and for that 
purpose amends the aforesaid Notification , dated 15th September 2006 . 

In the Schedule of Modifications appended to the aforesaid Notification dated 15th September 
2006 sanctioning the said Development Plan the following new entry shall be added after the last 
entry , 


ENTRY 


“ Land bearing S. No. 114 / A / 1 ( Area 3200 sq . mt . ) of Mouje Sangameshwar is deleted from " Green 
Belt " subject to condition mentioned below and included in Commercial Zone for the designated use 
of " Petrol Pump ” as shown on Plan . 
Condition No. 1.- The Malegaon Municipal Corporation shall once again ascertain the Flood line 

in respect of the said land from Irrigation Department . 
Condition No. 2.- Before granting the Development permission on the said land it will be mandatory 

to issue orders as per the Regulation No. 2.3 of Unified Development Control 

and promotion Regulations after ascertaining the flood line as above . 
This Notification shall be kept open for inspection by General Public during Office hours for the 
period of one month , in the Office of the Commissioner , Malegaon Municipal Corporation , Malegaon , 
district Nashik . 

This Notification shall also be published on the Government's website www.maharashtra.gov.in 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRANAV KARPE , 
Section Officer to Government . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८ - १४ , २०२१ / आषाढ १७ - २३ , शके १ ९ ४३ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 


दिनांक २ ९ जून २०२१ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


, 


अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -३५२० / ३२० / प्र . क्र . ४३ / नवि -० ९ / २०२१.- ज्याअर्थी , जळगाव शहराच्या मूळ हद्दीची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले 
आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन , नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -३५८८ / १ ९ ४ / सीआर - ९ ७ / नवि - ९ , दिनांक ६ जानेवारी 
१ ९९ ३ अन्वये ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली ) मंजूर असून , दिनांक १५ फेब्रुवारी १ ९९ ३ पासून अंमलात आलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेसाठी जळगाव महानगरपालिका नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे 
संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे जळगाव येथील सि.स.नं. ९ १८२ ( सर्व्हे नंबर २७५ पै . ) ही जागा ( यापुढे “ उक्त जागा " 
असे संबोधले आहे ) आरक्षण क्रमांक ८५ , “ बगीचा ” व आरक्षण क्रमांक ८६ , “ सिव्हिक सेंटर " यासाठी आरक्षित ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे 
संबोधले आहे ) आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक १७४ , दिनांक ३ ऑगस्ट २०१ ९ अन्वये उक्त 
विकास योजनेत फेरबदल करून उक्त जागेवरील आरक्षणामध्ये बदल करून त्याखालील क्षेत्र जिल्हा व सत्र न्यायालय , जळगाव यासाठी 
आरक्षित करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ ) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव दिनांक 
१ जानेवारी २०२० च्या पत्रान्वये शासनास मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे ( यापुढे “ उक्त फेरबदल प्रस्ताव ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , 
उक्त फेरबदलाचा प्रस्ताव काही अटी व बदलांसह मान्य करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त 
विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक ६ जानेवारी १ ९९ ३ ची 
विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ६ जानेवारी १ ९९ ३ रोजीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या 
नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 


नोंद 


मौजे जळगाव येथील सि.स.नं. ९ १८२ ( स.नं. २७५ पै . ) ह्या जागेवरील आरक्षण क्रमांक ८५ बगीचा व आरक्षण क्रमांक ८६ , सिव्हिक 
सेंटर ह्या आरक्षणामध्ये खालील अटीवर बदल करून त्याखालील क्षेत्र जिल्हा व सत्र न्यायालय , जळगाव यासाठी नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
आरक्षित करण्यात येत आहे . 


अट.- सदर आरक्षणाकरिता समुचित प्राधिकरण विधी व न्याय विभाग , महाराष्ट्र शासन राहील . 

सदरची अधिसूचना जनतेच्या अवलोकनार्थ आयुक्त , जळगाव महानगरपालिका , जळगाव , जिल्हा जळगाव यांच्या कार्यालयात एका 
महिन्याच्या कालावधीसाठी , कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील . 


, 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


प्रणव कर्पे , 
कार्यासन अधिकारी , 
महाराष्ट्र शासन . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८ - १४ , २०२१ / आषाढ १७ - २३ , शके १ ९ ४३ 


५ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 


dated , 29th June 2021 


1 


Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

NOTIFICATION 
No. TPS - 3520 / 320 / CR - 43 / UD - 09 / 2021.- Whereas , the Government in Urban Development 
Department vide Notification No. TPS - 3588 / 194 / CR - 97 / UD - 9 , dated 6th January 1993 has sanctioned 
the Revised Development Plan for Origional limit of Jalgaon City ( hereinafter referred to as " the said 
Development Plan " ) under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
( Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and same has come into 
force with effect from dated 15th February 1993 ; 

and whereas , the Jalgaon Municipal Corporation is the Planning Authority for the said 
Development Plan ( hereinafter referred to as " the said Planning Authority ' ) ; 

and whereas , in the said Development Plan Land bearing C.S.No. 9182 ( S. No. 275 Pt . ) of 
Mouje Jalgaon ( hereinafter referred to as “ the Said Land " ) is shown reserved for Site No. 85 " Garden ” 
and Site No. 86 " Civic Centre ” ( hereinafter referred to as " the said reservation " ) ; 

and whereas , the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 174 , dated the 
3rd August 2019 resolved to modify the said Development Plan by modification of the said reservation 
and land thereunder to be reserved as District and Sessions Court , Jalgaon ( hereinafter referred to 
as “ the said Modification " ) by carrying out a modification to the said Development Plan , by following 
all the legal formalities stipulated under the said Act , forwarded the proposal to Government for 
sanction vide letter dated 1st January 2020 ; 

and whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the proposed Modification 
should be sanctioned subject to certain change and conditions ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of 
the said Act , the Government hereby sanctions the Proposed Modification with changes and for that 
purpose amends the aforesaid Notification , dated 6th January 1993 . 

In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 6th January 1993 sanctioning 
the said Development Plan the following new entry shall be added after the last entry 

ENTRY 
" Land bearing C.S.No. 9182 ( S. No. 275 Pt . ) of Mouje Jalgaon reserved as Site No. 85 " Garden " 
and Site No. 86 " Civic Centre ” reservations is modified as per the following condition and land 
thereunder is reserved for " District and Sessions Court , Jalgaon ” as shown on Plan . 
Condition.- The appropriate authority for the said reservation is “ Law and Judiciary Department , 

Maharashtra Government " . 
This Notification shall be kept open for inspection by General Public during Office hours for the 
period of one month , in the Office of the Commissioner , Jalgaon Municipal Corporation , Jalgaon , district 
Jalgaon " . 

This Notification shall also be published on the Government's website www.maharashtra.gov.in 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRANAV KARPE , 
Section Officer to Government . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८ - १४ , २०२१ / आषाढ १७ - २३ , शके १ ९ ४३ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक लेप / दानामोका सह . बँक / क . १५६ / अ.प्र / १५५३ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , ज्योती लाठकर , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक विभाग , नाशिक या आदेशान्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये बँकेच्या अधिकाऱ्यांना वसुली अधिकार प्रदान करण्याबाबत दादासो 
डॉ . ना . मो . काबरे नागरी सहकारी बँक लिमिटेड , एरंडोल , जिल्हा जळगाव ( अवसायनात ) या बँकेच्या खाली नमूद अधिकारी यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व नियम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार ( वाजवी किंमत निश्चित करणेची बाब 
वगळून ) खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाचे कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार क्षेत्र 


क 
. 


१ 


२ 


3 


४ 


१ 


अटी : ( १ ) 


श्री . दिनेश उत्तम कोळी अवसायकाचे प्राधिकृत अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी जळगाव जिल्हा 

वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले 

अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी 

करण्याकरिता असतील . 


( ३ ) 


वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , म . रा . पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / सआ 
५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव यांना सादर करावी . 
वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू 
झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ४ ) 


( ५ ) 


वसुली अधिकारी यांनी नमूद कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


( ७ ) 


वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 
वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दादासो डॉ . ना . मो . काबरे नागरी सहकारी 
बँक लिमिटेड , एरंडोल , जिल्हा जळगाव ( अवसायनात ) ” असा फलक लावता येईल . 


( ८ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८ - १४ , २०२१ / आषाढ १७ - २३ , शके १ ९ ४३ 


७ 


( ९ ) 


वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 
कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 

संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये 
नमूद 

केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
( ११ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था . महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ खर्च / वसुली 

आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे 
अवसायकाने दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 


घ्यावा . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 


( १३ ) वसुली अधिकारी यांनी कर्ज प्रकरणांचे वसुलीकरिता होणारा अनुषंगिक खर्च सर्व कर्जदारांकरिता एकत्रित विभागून दर्शविणेत यावा , 

अवास्तव खर्च होणार नाही याची दक्षता आवश्यक आहे . 


ज्योती लाठकर , 

विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , १७ मार्च २०२१ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक लेप / धुळे व नंदुरबार सह . बँक / क . १५६ / अ.प्र / २५७३ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , ज्योती लाठकर , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक विभाग , 
नाशिक या आदेशान्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये बँकेच्या अधिकाऱ्यांना वसुली अधिकार 
प्रदान करण्याबाबत धुळे व नंदुरबार जिल्हा सरकारी नोकरांची बँक लिमिटेड , धुळे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व नियम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करून विक्री 
पश्चात रक्कम वसूल करण्याचे अधिकार ( वाजवी मूल्य निश्चिती वगळून ) खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


क्र 
. 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


श्री . भारत भिमराव भामरे 


व्यवस्थापक 


विशेष वसुली अधिकारी 


नाशिक / धुळे / जळगाव / 
नंदुरबार / अहमदनगर 

जिल्ह्यासाठी . 


२ 


श्री . प्रशांत विजयराव देसले 


शाखा व्यवस्थापक 


विशेष वसुली अधिकारी 


३ 


श्री . संदीप राजेश सुर्यवंशी 


शाखा व्यवस्थापक 


विशेष वसुली अधिकारी 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८ - १४ , २०२१ / आषाढ १७ - २३ , शके १ ९ ४३ 


अटी : ( १ ) 


वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले 
अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी 
करण्याकरिता असतील . 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , म . रा . पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / 
सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित 
नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक / धुळे / जळगाव / नंदुरबार / अहमदनगर यांना सादर 
करावी . 
वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा 
त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 
भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ५ ) 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 

सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 

संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , धुळे व नंदुरबार जिल्हा सरकारी 

नोकरांची बँक लिमिटेड , धुळे ” असा फलक लावता येईल . 
( ९ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका 

वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / 
जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 

यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 

संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 

मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
( ११ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था . महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ खर्च / 

वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . 
बँकेचे अवसायकाने दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 

केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 
( १३ ) वसुली अधिकारी यांनी कर्ज प्रकरणांचे वसुलीकरिता होणारा अनुषंगिक खर्च सर्व कर्जदारांकरिता एकत्रित विभागून दर्शविणेत 

यावा , अवास्तव खर्च होणार नाही याची दक्षता आवश्यक आहे . 


ज्योती लाठकर , 

विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , २४ मे २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८ - १४ , २०२१ / आषाढ १७ - २३ , शके १ ९ ४३ 


९ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक लेप / दा.वा.वि.शि.ना.सह. / क . १५६ / अ.प्र / २७५५ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , ज्योती लाठकर , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक विभाग , नाशिक 
या आदेशान्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये बँकेच्या अधिकाऱ्यांना वसुली अधिकार प्रदान 
करण्याबाबत दादासाहेब वामन विष्णू शिनकर नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , धुळे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व नियम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करून विक्री 
पश्चात रक्कम वसूल करण्याचे अधिकार ( वाजवी मूल्य निश्चिती वगळून ) खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार क्षेत्र 


क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ श्री . अजितसिंग विजयसिंग राजपूत 


हिशोबनीस 


वसुली अधिकारी 


नाशिक , धुळे , नंदुरबार व 

जळगाव जिल्ह्यासाठी . 


२ श्री . मनोहर दशरथ कोठावदे 


कर्ज विभाग प्रमुख 


वसुली अधिकारी 


अटी : ( १ ) 


वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले 
अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणी 
करण्याकरिता असतील . 


( २ ) 


( ३ ) 


वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , म . रा . पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / 
सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित 
नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक / धुळे / नंदुरबार / जळगाव यांना सादर करावी . 


( ४ ) 


वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा 
त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) 


वसुली अधिकारी यांनी नमूद कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही , 


( ७ ) 


वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८ - १४ , २०२१ / आषाढ १७ - २३ , शके १ ९ ४३ 


( ८ ) 


वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दादासाहेब वामन विष्णू शिनकर नागरी 
सहकारी पतपेढी मर्यादित , धुळे ” असा फलक लावता येईल . 


( ९ ) 


वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका 
वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / 
जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 

संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
मध्ये नमूद 

केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
( ११ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था . महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ खर्च / 

वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . 
संस्थेच्या अवसायकाने दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


( १२ ) 


वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


( १३ ) वसुली अधिकारी यांनी कर्ज प्रकरणांचे वसुलीकरिता होणारा अनुषंगिक खर्च सर्व कर्जदारांकरिता एकत्रित विभागून दर्शविणेत 

यावा , अवास्तव खर्च होणार नाही याची दक्षता आवश्यक आहे . 


ज्योती लाठकर , 

विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , १५ जून २०२१ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


